दर्शनिका विभाग,मुंबई कार्यालयाच्या सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार स्थायी व अस्थायी पदांबाबत 
महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र.दर्शनि- २०२३/प्र.क्र.१८७/सां.का.२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: ५ ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा :- १) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र.टीईपी २००२/प्र.क्र.१३/सेवा-३, 
दि.२१ जून,२००६ 
२) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय,मुंबई शासन निर्णय क्र.आकृबं-२०२१/ 
प्र.क्र.१९४(भाग-१)/आस्थापना, दि.२१ जून,२०२३. 
3) कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई पत्र क्र.७५८, दि.१४ सप्टेंबर, २०२३. 


प्रस्तावना :- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासनीक नियंत्रणाखालील दर्शनिका विभाग, मुंबई 
कार्यालयाचा संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये “३३ नियमित पदे + ६ पदांच्या बाहययंत्रणेकडून उपलब्ध करून 
घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा” याप्रमाणे एकूण ३९ पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. 
सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर ३३ नियमित पदांच्या ८०% च्या मर्यादेत म्हणजेच २६ पदे स्थायी 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.३ च्या पत्रान्वये 
मान्यतेसाठी सादर केला आहे. 


2. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई यांच्या प्रस्तावानुसार, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
कार्यालयातील सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर ३३ नियमित पदांच्या ८०% च्या मर्यादेतील २६ पदे वित्त 
विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयातील तरतूदीनुसार स्थायी करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन 
होती. 


शासन निर्णय:- 

पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या प्रशासनीक नियंत्रणाखालील दर्शनिका विभाग,मुंबई 
कार्यालयाचा संदर्भ क्र.२ च्या शासन निर्णयान्वये*३३ नियमित पदे + ६ पदांच्या बाहययंत्रणेकडून उपलब्ध करून 
घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा” याप्रमाणे एकूण ३९ पदांचा सुधारीत आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. 
either विभागाच्या आस्थापनेवर काही पदे नव्याने निर्माण/ अथवा पुनरूज्जीवित करण्यात आल्यामुळे 
पदांमध्ये वाढ झाळी तर काही पदे रद्द/ निरसित अथवा अन्यत्र वर्ग झाल्यामुळे उपलब्ध पदांमध्ये घट झाली आहे. 
तसेच, वित्त विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील दिनांक २१.०६.२००६ च्या शासन निर्णयान्वये विभागातील एकूण 
नियमित पदांच्या ८० टक्के पदे कायम करण्यास प्रशासकीय विभांगाना अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. 

त्यानुसार दर्शनिका विभागाच्या सुधारीत आकृतीबंधानुसार अस्थायी पदांमध्ये सुधारणा करण्यात येत 
आहे.दर्शनिका विभागाच्या दिनांक २१.०६.२०२३ च्या शासन निर्णयान्वये निश्चित करण्यात आलेल्या सुधारीत 
आकृतीबंधानुसार सोबतच्या विवरणपत्र -अ नुसार स्थायी व अस्थायी पदांना मंजूरी देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि- २०२३/प्र.क्र.१८७/सां.का.२ 


०२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
असून त्याचा संकेतांक २०२३१००५१७०१२०५८२३ असा आहे. हा आदेश डिजिटल स्वाक्षरीने सांक्षांकित करुन 
निर्गमित करण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=TOURISM AND 
CULTURAL AFFAIRS DEPARTMENT, 9०५७८०१ 
st=Mahi 


2.5.4.20=58694d4cd2bd16f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856a701 


db 1 bb6ef9b’ 


9 
pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA1F7149AED1F618E4E, 
-AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7FO9CA18CFOC9C9363A05E 
6070B1C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
Date: 2023.10.05 17:06:07 +05'30' 


(सुमंत पाष्टे ) 
सोबत : विवरणपत्र - अ अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत: 
१. मा. राज्यपालांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
३. मा. उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
४. मा. मंत्री, सांस्कृतिक कार्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
५. मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
६. अपर मुख्य सचिव (वित्त विभाग) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
७. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई 
८. प्रधान सचिव (नियोजन) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
९. उप सचिव (आस्थापना) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. उप सचिव (सां.का.२) यांचे स्वीय्य सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
११. कार्यकारी संपादक व सचिव, दर्शनिका विभाग, मुंबई 
१२. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१३. महालेखापाल लेखा परीक्षा- १, महाराष्ट्र. 
१४. महालेखापाल लेखा व अनुज्ञेयता -१, महाराष्ट्र. 
१५. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई. 
१६. अधिदान व लेखाधिकारी, मुंबई 
१७. निवडनस्ती/सां.का.२ 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः दर्शनि- २०२३/प्र.क्र.१८७/सां.का.२ 


विवरणपत्र-अ 
अ संवर्ग पदनाम गट सुधारीत स्थायी पदे अस्थायी पदे 
क्र आकृतीबंधानुसार मंजूर 
पदे 
Pa | २ ३ PB 4 
a कार्यकारी संपादक | We - a aa a 
व सचिव 
सह संपादक गट-अ 1 त] Fa pl 
उप संपादक गट-अ 1 त] 1 a 10 
४ | संशोधन अधिकारी | गट-ब राजपत्रित ३ २ [1१ | 
५ | प्रशासकोय अधिकारी | गट-ब राजपत्रित a अ: || 10 a ee 
६ | लघुलेखक गट -ब अराजपत्रित > ~~ त] रा 
(निम्नश्रेणी) 
७ । सहायक संशोधन गट-ब अराजपत्रित १२ aa ० २ 
अधिकारी 
अधीक्षक गट -ब अराजपत्रित 1 त] 1 a 10 
सहायक गट-क ४ ३ [1 १__| 
| 90 | लिपिक - टंकलेखक गट-क ८ नि २ 
| ११ | दप्तरी गट-ड P| बाहय यंत्रणेव्दारे घ्यावयाच्या मनुष्यबळ सेवा 
१२ | नाईक गट-ड 1 त] 
१३ | शिपाई गट-ड ४ 
एकूण ३९ २६ pw 


अनुक्रमांक 99,92 व 93 येथील दप्तरी,नाईक, शिपाई संवर्गातील पदे विभागाच्या दिनांक 29.06.2023 च्या शासन 
निर्णयान्वये मृत संवर्ग म्हणून घोषित करण्यात आली असून, मृत संवर्गात सध्या जेवढे कर्मचारी कार्यरत असतील त्यापदावरील 
व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती व अन्य कारणामुळे ते पद रिक्‍त झाल्यानंतर सदर पदावरील सेवा आवश्‍यकतेनुसार बाहययंत्रणेव्दारे घेण्याची 
तरतूद करण्यात आली आहे. गग 
SUMANT DINKAR ५ 


5.4.20=58694d4cd2bd 1 6f0ab65 14fc8598a9aa217e2508455856a701adb1b 
b6ef9b120, pseudonym=565ADED7321B71A5B0327BA1F7 149AED1F618E4E, 


serialNumber=AFCOO6DAAE9SDOF2CF7C7F09CA18CFOC9C9363A05E6070B1 
C03455CF1CB43586, cn=SUMANT DINKAR PASHTE 
Date: 2023.10.05 17:06:35 +05'30 


(सुमंत पाष्टे ) 
अवर सचिवमहाराष्ट्र शासन, 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


